RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक १०० ] 


सोमवार , जुलै ३१, २०१७/ श्रावण ९, शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


: 


असाधारण क्रमांक २३४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ जुलै २०१७ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम , १ ९९९ . 

क्रमांक भानिका-२०१६/ सी.आर.४३/ गृनिधो-१. - महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम , १९९९ ( २००० चा १८ ) याच्या कलम ५७ च्या 
पोट - कलम ( १) आणि पोट -कलम ( २ ) च्या खंड ( ग ) व कलम ४० याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या 
इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार -ब, असाधारण क्रमांक ६०, दिनांक १६ मार्च २०१७ 
यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेली शासन अधिसूचना, गृहनिर्माण विभाग, क्रमांक भानिका-२०१६ / सी.आर.४३ / गृनिधो -१, दिनांक १६ मार्च २०१७ 
च्या संबंधातील हरकती व सूचनांचा विचार केल्यानंतर, याद्वारे, पुढील नियम करीत आहे : 


प्रारूप नियम 


~ 


- 


~ 


“ 


१ . संक्षिप्त नाव व प्रारंभ. - या नियमांना महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण सक्षम प्राधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी (नियुक्ती व सेवाशर्ती) नियम , 
२०१७, असे म्हणावे. 

२ . व्याख्या.- ( १) या नियमामध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 
( क ) “ अधिनियम 

अधिनियम ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम , १९९९, असा आहे ; 
सक्षम प्राधिकारी 

याचा अर्थ, महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ याच्या कलम ४० अन्वये नियुक्त केलेला सक्षम 
प्राधिकारी, असा आहे ; 
( ग ) “ राज्य शासन " किंवा 

किंवा “ शासन 

याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे. 
( २ ) यात वर वापरलेले परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना अधिनियमात अनुक्रमे , जो अर्थ नेमून देण्यात आला असेल, तोच 
अर्थ असेल . 

( १ ) 


भाग चार - ब - २३४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जुलै ३१, २०१७/ श्रावण ९, शके १९ ३ ९ 


३ . सक्षम प्राधिकारी पदावरील नियुक्ती एकतर , 

( क ) जी , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठस्तर हे पद धारण करीत असेल किंवा जिने हे पद धारण केलेले असेल ;किंवा जी , राज्य शासनाच्या 
मते, उप जिल्हाधिकारी या पदापेक्षा कमी दर्जा नसलेले पद धारण करीत असेल किंवा जिने हे पद धारण केलेले असेल अशा व्यक्तींमधून 
प्रतिनियुक्तीवरील बदलीद्वारे ; 


किंवा 


. 


( ख ) सचिव, गृहनिर्माण विभाग आणि सचिव, विधि व न्याय विभाग यांचा समावेश असलेल्या निवड समितीच्या शिफारशींवरून 

( एक ) ज्याचे वय ३५ वर्षांपेक्षा कमी नसेल आणि ५० वर्षांपेक्षा अधिक नसेल ; 
( दोन ) ज्याने कायद्याची पदवी धारण केली असेल 


आणि 
( तीन ) ज्याने पाच वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतका अधिवक्ता म्हणून अनुभव धारण केला असेल, अशा उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाव्दारे 
करण्यात येईल . 

सक्षम प्राधिकाऱ्याचे वेतन व भत्ते आणि इतर सेवाशर्ती. - नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्याचे वेतन व भत्ते 
आणि इतर सेवाशर्ती ह्या , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठस्तर याच्या समकक्ष असतील . 

पदावधी.- ( १) नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्त केलेला सक्षम प्राधिकारी, त्याने ते पद धारण केल्याच्या दिनांकापासून चार वर्षांपर्यंत पद 
धारण करील. 


४ . 


५ . 


( २ ) नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्त केलेला सक्षम प्राधिकारी, राज्यात कोठेही बदलीसाठी पात्र असेल . 

( ३) जेव्हा नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्त केलेला सक्षम प्राधिकारी , अनुपस्थिती, आजारपण किंवा कोणत्याही अन्य कारणामुळे त्याची कर्तव्ये पार 
पाडण्यास असमर्थ असेल तेव्हा , राज्य शासन , प्राधिकारी म्हणून कार्य करण्याकरिता, उप जिल्हाधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या 
कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याला नामनिर्देशित करील. 

६. चौकशीची कार्यपद्धती.- (१) जेव्हा जेव्हा नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्याविरुद्ध चौकशी करण्यासाठी वाजवी 
कारणे आहेत असे राज्य शासनाचे मत बनेल तेव्हा तेव्हा, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम , १९ ७९ च्या तरतुदी लागू असतील . 

प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे प्रवर्ग व त्यांची वेतनश्रेणी. - सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या कार्यालयात आवश्यक 
असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची शिफारस , प्राधिकरण , राज्य शासनाकडे विचारार्थ पाठवील व राज्य शासन फेरफारासह किंवा, 
यथास्थिति ; त्याविना त्यास मान्यता देईल . 

सेवेच्या शर्ती. - वेतन, भत्ते , रजा, पदग्रहण अवधी, पदग्रहण अवधीचे वेतन, नियतवयोमान आणि सेवेच्या इतर शर्ती याबाबतीत , 
राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवेच्या शर्ती ह्या , राज्य शासनाच्या 
अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी 

लागू असलेले नियम व विनियम आणि काढण्यात येणाऱ्या तत्सम वेतनश्रेणी, यानुसार 

विनियमित 
करण्यात येतील. 


७ . 


८ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


आर . के . धनावडे , 
शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


